RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ४७ ] 


गुरुवार , एप्रिल १ ९, २०१८ / चैत्र २९ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १०८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, मुख्य इमारत , हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 


क्रमांक एमपीआय-१११८ / प्र.क्र . ४ ९९ / पोल-११. - ज्याअर्थीनॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि ., एफटी टॉवर, सिटीएस नं . २५६ व २५७, सुरेन 
रोड, चकाला, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी 
ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आ.गु.शा. मुंबई गु.र.क्र . ८ ९ /१३ भा.दं.वि. कलमे ४०९ , ४६५ , ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७( अ), 
१२० ( ब ) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा 

नोंदविण्यात 
आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल . 

गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या प्रयोजनार्थ उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल. कडे कोणतीही मालमत्ता नसल्याने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या 
(वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ च्या कलम ४ (१)( २ ) मधील तरतूद , " अशा वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या 
ठेवींमधून स्वतःच्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावाने संपादन केला असल्याचा मानण्यात येणारा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता किंवा 
असा पैसाकिंवा अन्य मालमत्ता जप्तीसाठी उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी नाही असे त्यास दिसून आले तर , उक्त वित्तीय 


भाग चार - ब - १०८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १ ९, २०१८ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४० 


संस्थेची किंवातिचा प्रवर्तक , संचालक, भागीदार किंवा व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांची शासनाला योग्य वाटेल अशी अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचा 
आदेश देता येईल ” ही तरतूद लागू करुन उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल.चे प्रर्वतक , संचालक, भागीदार व सदस्य यांची मालमत्ता महाराष्ट्र 
ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ च्या कलम ४( १)( २ ) मधील तरतूद अन्वये शासन अधिसूचना दिनांक 
२८ ऑगस्ट २०१४, दिनांक १२ मार्च २०१५ , दिनांक २२ जून २०१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१६, दिनांक १७ मार्च २०१६, दिनांक ३१ मार्च २०१७, 
दिनांक ४ एप्रिल २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८ व दिनांक ११ एप्रिल २०१८ च्या अधिसूचने अन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि , सदर 
मालमत्ता ही ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास पुरेशी नाही. 

उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल. ही फायनान्सील टेक्नोलॉजी ( इंडिया ) लि . या संस्थेच्या संपूर्ण मालकीची आहे. एन.एस.ई.एल. या वित्तीय 
संस्थेमध्ये फायनान्सील टेक्नोलॉजी ( इंडिया ) लि . संस्थेमध्ये ९९.९९ % शेअर्स आहेत . तसेच , एन.एस.ई.एल.ची प्रवर्तक कंपनी ही फायनान्सील 
टेक्नोलॉजी ( इंडिया) लि . आहे. फायनान्सील टेक्नोलॉजी ( इंडिया ) लि . या संस्थेच्या काही मालमत्ता दि. २१ सप्टेंबर २०१६ च्या अधिसूचने अन्वये 
जप्त करण्यात आली आहे . तथापि , यापैकी काही मालमत्ता ही त्या संस्थेची नसल्याचे अथवा नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याकरिता विक्री केली 
असल्याचे असे उघडकीस आले आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा .१६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मे. ६३ मून्स टेक्नोलॉजी लि . (पूर्वीचे नाव फायनान्सील टेक्नोलॉजी ( इंडिया) लि .), 
एन.एस.ई.एल. ची प्रवर्तक कंपनी, या वित्तीय संस्थेच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे . 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 


अनुसूची 


आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
जंगम मालमत्ता 
मे . ६३ मुन्स 

टेक्नोलॉजी लि . ( FTIL ) 
गुंतवणुकीचा तपशील 


रोख्यांमधील गुंतवणूक 


अ.क्र . 


क्लायंट 


आय.एस.आय. 


तपशील 


डी.पी.आय. 
डी . क्र . 


रोख्यांची 
संख्या 


आय.डी. 


एन . क्र . 


१ 


IN ३०११५१ 


२१२ ९ १४०६ 


INE५२८G०८३९ ४ 


७५० 


IN३०११५१ 


२१२ ९ १४०६ 


INE५२८G०८३ ९ ४ 


७५० 


९ .०० % Yes Bank Ltd. Perpetual Bonds 
(Base III Tier 1) 
९ .०० % Yes Bank Ltd. Perpetual Bonds 
(Base III Tier 1) 
8.00 % Yes Bank Ltd. Perpetual Bonds 
(Base III Tier 1) 
९ .०० % Yes Bank Ltd. Perpetual Bonds 
(Base III Tier 1) 


IN ३०११५१ 


२१२ ९ १४०६ 


INE५२८G०८३९ ४ 


६०० 


४ 


IN ३०११५१ 


२१२ ९ १४०६ 


INE५२८G०८३ ९ ४ 


९ ०० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


युवराज ब. अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १ ९, २०१८ / चैत्र २९ , शके १ ९ ४० 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor,Main Building , Hutatma Rajguru Chowk , Madam CamaMarg , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th April 2018 

NOTIFICATION 


No. MPI- 1118 / C.R. 499/ Pol 11. — Whereas complaints were received from a number of depositors 
against National Spot Exchange Limited , FT Tower, CTS No. 256 & 257 , Suren Road , Chakala , Andheri 
( East), Mumbai 400 093 (hereinafter referred to as “ the said Financial Establishment”) that ithad collected 
money by promising attractive returns to depositors but failed to return the deposits when the time for 
repayment came; 

And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W.Mumbai vide C.R.No. 
89/13, u /s . 409 , 465 , 467,468 , 471, 474 , 477 ( A ), 120 (B ) IPC r/w sections 3 and 4 ofMaharashtra Protection 
of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment is not likely to 
return the deposits to the depositers and the Government has to protect the interests of the depositers . 

The said Financial Establishment NSEL does not have properties which can be attached for the 
purpose of repayment of the deposits ,the following provision of section 4 ( 1)(i ) ofMPID Act “if it transpires 
that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment of the 
deposits , such other property of the said financial establishment, or promoter , director or partner or manager 
or member of the said Financial Establishment as the Government may think fit” was invoked and the 
properties and monies of the promoters , directors andmembers of NSEL have already been attached 
under section 4 ( 1) ( ii) of the MPID Act by the Government of Maharashtra vide notifications dated 28th 
August 2014 , 12th March 2015 , 22nd June 2015 , 13th January 2016 , 17th March 2016 , 31stMarch 2017 , 
4th April, 2018 , 7th April, 2018 and 11th April, 2018 but since the totalvalue of the attached properties and 
monies is not sufficient for the repayment of the deposits to the depositors. 

The said Financial Establishment NSEL is a wholly -owned subsidiary of Financial Technologies ( India) 
Limited (FTIL ). FTIL s shareholding in NSEL was at 99.99 % . FTIL was also the promoter of NSEL . Some 
properties of FTIL were attached vide notification dated 21st September 2016 , but it has subsequently 
transpired thatout of those properties, some properties are either not owned by FTIL orhave been sold by 
FTIL for purchasing new properties . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 of the MPID Act, 
the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of M /s. 63 Moons Technologies Ltd. 
(previously known as Financial Technologies (India ) Limited - FTIL ) the promoter of the Financial 
EstablishmentNSEL as specified in the Schedule . 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 

SCHEDULE 
The property of the said accused to be attached is as follows : 
Movable Properties 

M /S , 63 Moons Technology Ltd. (FTIL ) 


Details of Investments . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल १ ९, २०१८ / चैत्र २ ९, शके १ ९ ४० 


Investment in Bonds 


Sr. No 


Client ID 


ISIN No. 


No. of 


DPID No. 
IN 301151 


21291406 


INE528G08394 


750 


2 


IN 301151 


21291406 


INE528G08394 


750 


Particulars 
9.00 % Yes Bank Ltd. Perpetual 
Bonds (Base III Tier 1) 
9.00 % Yes Bank Ltd. Perpetual 
Bonds (Base III Tier 1) 
9.00 % Yes Bank Ltd. Perpetual 
Bonds (Base III Tier I) 
9.00 % Yes Bank Ltd. Perpetual 
Bonds (Base III Tier 1) 


3 


IN 301151 


21291406 


INE528G08394 


600 


4 . 


IN 301151 


21291406 


INE528G08394 


900 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


